केंद्र शासनाला पद्म पुरस्कार २०१९ करिता 
नावे सुचविण्यासाठी एका समुचित शिफारस 
समितीची स्थापना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग (राजशिष्टाचार) 
शासन निर्णय क्रमांक -पद्य १०१८/ प्र क्र ७५/३१ 
३ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- 93 जून, २०१८ 
शासन निर्णय :- 


निरनिराळया क्षेत्रात अत्युत्कृष्ट कामगिरी बजावलेल्या मान्यवरांची पद्य पुरस्कारासाठी शिफारस 
करण्याबाबत केंद्र शासनाने राज्य शासनाला निदेश दिळे आहेत. सन २०१९ या वर्षाच्या पद्य पुरस्कारासाठी 
मान्यवरांच्या नावाची शिफारस केंद्र शासनाकडे करण्याकरिता खालील प्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत 
आहे. 


| . | प्रा. राम शांकर शिदे मा.मंत्री,जलसंधारण, राजशिष्टाचार, विमुक्त अध्यक्ष 
जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष 
मागास प्रवर्ग कल्याण 

२. श्री. चंद्रकांत (दादा) बच्चू पाटील | मा.मंत्री,महसूल, मदत व पुनर्वसन, सार्वजनिक । सदस्य 
बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) 
३. श्री. विनोद श्रीधर तावडे ALAA Asa शिक्षण, क्रोडा व युवक कल्याण, | सदस्य 
उच्च व तंत्र शिक्षण, मराठी भाषा, सांस्कृतिक 
कार्य, अल्पसंख्याक विकास व वक्फ 


४. | श्री. प्रकाश मंचूभाई मेहता मा.मंत्री,गृहनिर्माण सदस्य 
५. | श्रीमती पंकजा गोपीनाथ मुंडे मा.मंत्री,ग्राम विकास, महिला व बाल विकास सदस्य 
६. श्री. विष्णू रामा सवरा मा.मंत्री,आदिवासी विकास सदस्य 
श्री. गिरीष दत्तात्रय महाजन मा.मंत्री, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास आणि । सदस्य 
वैद्यकीय शिक्षण 
श्री. एकनाथ संभाजी शिदे मा.मंत्री,सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) | सदस्य 
श्री. दिलीप ज्ञानदेव कांबळे मा.राज्यमंत्री,सामाजिक न्याय आणि विशेष सदस्य 
सहाय्य, मदत व पुनर्वसन, भूकंप पुनर्वसन, 
अल्पसंख्याक विकास व वक्फ 


। ० | डॉ. रणजीत विठ्ठलराव पाटील । मा.राज्यमंत्री,गृह Tey), नगर विकास, विधी व । सदस्य 
न्याय, संसदीय कार्ये, कौडल्य विकास आणि 
उद्योजकता, माजी सैनिक कल्याण. 

ls १. | अपर मुख्य सचिव व मुख्य सामान्य प्रशासन विभाग (राजशिष्टाचार) सदस्य 
राजशिष्टाचार अधिकारी सचिव 


२. ही समिती राज्यस्तरीय प्रस्तावाची छाननी करून योग्य मान्यवरांच्या नावांची , केंद्र शासनाकडे 
पाठविण्यासाठी शिफारस करील. 


शासन निर्णय क्रमांकः पद्य १०१८/ प्र क्र ७५/३१ 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०६१५१६१७३९६३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ढ Digitally signed ish K Jondhale 
Sat | S h K DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=General Administration Department 
.ostalCode=400032, st=Maharashtra, 
2,5.4.20=96b5b527d7131539d3b3eb3ba523 


Jondhale =e" 
(स. का. जोंधळे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
भे 
२ 
३ 
1 
दु 
& 


मा. मुख्यसचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

प्रधान सचिव,पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य, विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडळ, विधानभवन, मुंबई (पत्राने) 

७) सर्व विभागीय आयुक्‍त 

९) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई. 

qo) आयुक्त, क्रीडा व युवक कल्याण, पुणे 

११) सर्व जिल्हाधिकारी, 

१२) मा.सभापती, विधानपरिषद / मा.अध्यक्ष, विधानसभा यांचे सचिव, विधानभवन, मुंबई 
१३) मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा / विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
१४) सर्व संबंधित मा.मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

प्रोथोनोटरी अँन्ड सिनियर मास्टर, उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्राने) 

रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय (अपिलेट साईट), मुंबई (पत्राने) 

संचालक (वृत्त), माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती. 


uo आटा कळ. मळ (आ आक... Ye DH 


-0 
— 
A“ 


-O 
£58) 
a “लट . क 


१७ 
१८ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


